महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन 
बाबीकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
माहे मार्च, २०२१ ते एप्रिल, २०२१ या दोन 
महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १० मे, २०२१. 
वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६ एप्रिळ,२०२१. 
२. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/उपयोगिता प्रमाण/प्र.क्र.५३/ 
२०२१/का-३,दि.१९/०४/२०२१ चे पत्र व सहपत्रे. 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास सन २०२१-२२ या आर्थिक 


वर्षातील माहे, मार्च २०२१ ते एप्रिल, २०२१ या दोन महिन्यांचा वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता 
माहे मार्च-२०२१ ते एप्रिल-२०२१ या दोन महिन्याचा वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षामध्ये “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) 
(१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या 
लेखाशिर्षांतर्गत रु.७६,९९,०००/-(अक्षरी रुपये WEA लक्ष नव्वयाण्णव हजार फक्त) इतका 
निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.०६/०४/२०२१ अन्वये एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या 


१०%नुसार मर्यादेत सदर (बीम्स) प्रणालीद्वारे मंत्रालयीन विभागांना अनुदान वितरित करण्यास 
मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, 
मुंबई या कार्यालयाकरिता रु.७६,९९,०००/- (अक्षरी रुपये शहात्तर लक्ष नव्वयाण्णव हजार फक्त) 


चे १०% म्हणजेच रु.७,६९,९००/- (रुपये सात लक्ष एकोणसत्तर हजार नवशे फक्‍त) च्या मर्यादेत 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 

माहे मार्च-२०२१ ते एप्रिल-२०२१ या दोन महिनांच्या वेतनाकरिताएकूण रु. ७,६९,९००/- (अक्षरी 
रूपये सात लक्ष एकोण सत्तर हजार Adal फक्त) इतका निधी वेतनाकरिता वितरीत करण्यात येत 
आहे. 

३. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये सदर वितरीत निधीपैकी खर्च झालेल्या निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र तसेच प्रत्यार्षित केलेल्या अनुदानाच्या चलनाची पावती आयोगाने शासनास 
सादर केली आहेत. आयोगाचे वेतन खर्चाकरिता माहे मार्च-२०२१ ते एप्रिल-२०२१ या दोन 
महिनांच्या वेतनाकरिता (रु. ३,८४,९५०/-- रु.३,८४,९५०/- = एकूण रु.७,६९,९००/- (अक्षरी 
रूपये सात लक्ष एकोण सत्तर हजार Adal फक्त) इतके अनुदान, ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या 
उदि्ष्टाखाली खालील दर्शविल्याप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
यांच्याकडे वित्त विभागाच्या अटी व शर्तीनुसार तपशिलवार माहिती सादर करण्याच्या अटीस 


अधिन राहून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


अ. | तपशीलवार | सन २०२०-२१ साठी दोनमाही साठी । माहे मार्च, २०२१ ते एप्रिल, २०२१ 
क्र. | लेखाशरीर्ष | अर्थसंकल्पीय अंदाज | वितरित अनुदान करिता मंजूर अनुदान 
पुस्तिकेत दर्शविण्यात । (माहे मार्च, २०२१ ते (प्रतिमाह) 
आलेले अनुदान एप्रिल, २०२१) (रु.) 
(रु) १०% नुसार 
(रु.) 
व्यि २ ३ ae & 


१ | ३६,सहायक | रु.७६,९९,०००/- रु.७,६९,९००/- (रु.३,८४,९५०/- 
अनुदाने 


रु.३,८४,९५०/- = 
(वेतन) 


एकूण रु.७,६९,९००/- 


एकूण रु.७६,९९,०००/- रु.७,६९,९००/- रु.७,६९,९००/- 


(अक्षरी रूपये सात लक्ष एकोण सत्तर हजार Adal फक्त) 


५. सदर तरतुद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात येत असून याकरिता, ते आहरण व संवितरण आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२१-२२ च्या मासिक निधी विवरणपत्रात 


दर्डाविल्याप्रमाणे आयोगाच्या कार्यालयाच्या खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 
या आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचा तपशील, 

उपयोगिता प्रमाणपत्र Utilization Certification शासनांस सादर करणे तसेच संदर्भा क्र. (१) मधील 
वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांनी करावे. 

६. उपरोक्‍त निधी “मागणी क्र. झेडई -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 

कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवायी, ३६, 

सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 

७. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 

शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिळ,२०१५ अन्वये 

प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या-त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय 

अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन 

परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६ एप्रिल,२०२१ मधील अटींची 

तसेच सोबतच्या परिशिष्टामधील सर्व बाबींची पुर्तता होत असून, प्राप्त मान्यतेस अनुसरून 

निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१०१३१७४६२११४ असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Dinesh M. 
Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


